महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 


तहसिलदार संवर्गात पदोन्नतीने 
पदस्थापना देणेबाबत... 


शासन आदेश क्र. पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.१३२/ई-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ:- १) महसूल व वन विभाग, शासन आदेशा क्र. पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.१३२/ई-३, 


दि.३०.०८.२०२३ 


२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.र्सआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 


दि.१४.०७.२०२१ 


शासन आदेठा:- 


संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन आदेशान्वये नायब तहसिलदार गट-ब ( वेतनश्रेणी एस-१४ 
रू. ३८६००-१२२८००) संवर्गातील एकूण ०९ अधिका-यांना तहसिलदार गट-अ (वेतनश्रेणी एस-१९- 
रू. ५५१००-१७५१००) या संवर्गात आदेशातील नमुद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. 
महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व 
पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, २०२१ विचारात घेऊन निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिका-यांना खालील तक्त्यात स्तंभ क्र. ३ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे महसूली विभाग वाटपानुसार पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव वाटप केलेला पदस्थापनेचे पद 
महसूल विभाग 
(१) (२) (३) (४) 

i . श्री. किशोर व्ही बडवे पुणे तहसिळदार (सर्वसाधारण) जि.का. 
सोलापूर या रिक्‍त पदावर 

2. श्री. अनिळ एकनाथ नव्हाते औरंगाबाद । तहसिलदार (सामान्य) जि.का.जालना या 
रिक्‍त पदावर 

३. श्री. विनायक सुधीर मगर पुणे अपर चिटणीस (कुळकायदा), 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर या 
रिक्‍त पदावर 

| श्री. संदीप गोविद पानमंद नागपूर तहसिलदार सिदेवाही जि.चंद्रपूर या रिक्‍त 
पदावर 

प. श्री. निलेश सुधाकर पळसकर अमरावती तहसिलदार वाशिम या रिक्‍त पदावर 

६. श्री. संभाजी शिवाजी पाटील नाशिक तहसिलदार (संगायो) अ वर्ग 
नगरपालिका, क्षेत्र जळगाव या रिक्‍त 
पदावर 

| : श्री. प्रशांत विश्वास थोरात औरंगाबाद | तहसिलदार (महसूल) जि.का.हिंगोली या 
रिक्‍त पदावर 

८. श्रीमती कल्याणी मोहनराव कदम कोकण-२ तहसिलदार उल्हासनगर जि.ठाणे या 
रिक्‍त पदावर 


झासन Seal क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.१३२/ई-३ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव वाटप केलेला पदस्थापनेचे पद 
महसूल विभाग 
(१) (२) (३) (४) 
९. श्री. उमाकांत साहेबराव कडनोर कोकण-२ तहसिलदार (सर्वसाधारण), जि.का. 
रायगड या रिक्‍त पदावर 
२. सदर पदोन्नतीचे आदेश तात्काळ अंमलात येत असून सदर अधिका-यांना पदोन्नतीने रुजू 


होण्याकरिता ते सध्या धारण करत असलेल्या पदावरुन या आदेशान्वये एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात 
येत आहे. 
उपरोक्‍त अधिका-यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) 
पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटपाबाबतच्या अधिसूचना विचारात 
घेऊन महसूली विभाग वाटप करण्यात येत आहे. 
सदर पदोन्नतीचे आदेशा प्राप्त झाल्यापासून संबंधित अधिका-यांना शासनाच्या पूर्व 
परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये. 
या आदेशान्वये पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रुजू न झाल्यास 


३; 


8. 


षु . 


संबंधित अधिका-यांना पदोन्नतीचे लाभ अनुज्ञेय होणार नाहीत. 


६. 


७. 


नुसार निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती या कायम लागू राहतील. 


GC: 


प्रति, 


प्रत, 


नायब तहसिलदार संवर्गातून तहसिलदार या संवर्गात पदोन्नत झालेल्या उपरोक्त अधिका- 
यांनी पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होऊन कार्यभार स्वीकारल्यानंतरच तहसिलदार एस-१९-(रू. 
५५१००-१७५१००) या संवर्गाच्या वेतनाचे लाभ अनुज्ञेय राहतील. 
महसूल व वन विभाग, शासन आदेश क्र. पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.१३२/ई-३, दि.३०.०८.२०२३ 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०२३१६५२०३५७१९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सर्व विभागीय आयुक्‍त. 


Digitally signed by AJIT SOPANRAO DESHMUKH 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 

FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=c7f9815c89488c7 17b56e 1 ae0b06802c87d32501 1bO6b9fb2 
2, 


79823a: 1b2, 
|C5D80F944565 DDSBDEF080730B6FF4B904B, 


pseudonym=06DBB 
D ) E H M U K H serialNumber=704CB545C50221B15CDE7CCB8854E694C765DFB3A0 
240891 EBFBS6EE79E3440, cn=AJIT SOPANRAO DESHMUKH 


Date: 2023.10.23 17:13:40 +05'30' 


(अजित देशमुख) 
शासनाचे उप सचिव 


» मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 
© मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव 


«७ संबंधित जिल्हाधिकारी. 


«७ प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
«७ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
«७ संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 
e संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.१३२/ई-३ 


«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
« संबंधित तहसिलदार (संबंधित विभागीय आयुक्त, यांचेमार्फत). 

७ उप सचिव (ई-३) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७ निवडनस्ती (ई-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


